एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ (सीपीटीपी-४) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या सहायक संचालक, महाराष्ट्र 
वित्त व लेखा सेवा ,गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.४५/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक-१५/०६/२०२२ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-१०१७/ प्र.क्र.६5५/सीपीटीपी-अ, दि.२३/१०/२०१७ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.३८ /सीपीटीपी-अ, दि.०३/१०/२०१८ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१६ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक 
२३/१०/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, 
गट-अ या पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ 
(सीपीटीपी-४ (२०१७) दिनांक ०१/०८/२०१७ ते दिनांक ३१/०७/२०१९ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर 
प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (३) (बो 
नुसार परिविक्षा कालावधीत नेमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा काळावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकास त्यांचा सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ, या पदावरील परिविक्षा कालावधी 
याद्वारे समाप्त करण्यात येत आहे. 
(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०१/०८/२०१७ ते ३१/०७/२०१९) 


अ. नाव शिफारस | परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र. yet | म्हणून सेवेत | उपभोगले उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा | ल्यारजा कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक (दिवस) दिनांक 
pa 2 3 f=? | 4 नि [1 ee 
पि श्रीमती वैद्य झळ ०१/०८/२०१७ | १३ विभागीय परीक्षा SAT | १३/०८/२०१९ 
मिनाक्षी रामदास | FEMALE | (म.पू) वैद्यकीय = | प्रथम संधी (4) 
दि. 94.99.2092 
2 | श्रीमती मारणे OPEN- । ०१/०८/२०१७ | निरंक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण | ३१/०७/२०१९ 
अश्विनी ज्ञानेश्वर | FEMALE । (म.पू) प्रथम संधी (44) 
दि. 94.99.2092 
3 | श्री. मोरे तुषार OPEN ०१/०८/२०१७ | निरंक विभागीय परीक्षा SAM | ३१/०७/२०१९ 
विष्णू (म.पू. प्रथम संधी (44) 
दि. 94.99.2092 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.४५/सीपीटीपी-अ 


३. शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील परिच्छेद १ (८) मध्ये पुढील तरतूद आहे :- “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ, त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची 
वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी”. त्यानुसार उपरोक्त 
अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०३/१०/२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांना 
अनुज्ञेय करण्यात यावी. 


४. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केळा असल्यामुळे शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ३०/०७/२०१९ मधील तरतूदींच्या अनुसार या परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना 
संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सूट देण्यात येत असून, याबाबतची नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१५११०२२१३५०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LEENA ASHISH आका 


2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1 aed336674ebf6138607b16aacbbed 
00301a9e43c62f6c7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SANKHE sais peace 
(लिना संखे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती 
सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 
१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था- सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा,गट-आ), वित्त 


विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
३. संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई -४०० ०२० 
४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
५. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


